महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०२० 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 


(राजपत्रित) या पदावरील तात्पुरती नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२ /प्र.क्र.८५(२)//२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, 
दि.१७.०८.२०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ, 
दि.२१.११.२०२२ 
4) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक 22.92.2023 रोजीचे आदेशा 
६) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.न्यायाप्र-२४३२/प्र.क्र.३२/१६-अ, दिनांक २२.१२.२०२३ 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२० मधीळ सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदांवरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या 
क्रमांक:३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दिनांक १७.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये “सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य)” पदावर नियुक्तीसाठी ९४ उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाळी आहे. शिफारस प्राप्त व नियुक्‍ती 
द्यावयाच्या पात्र ७२ उमेदवारांपैकी, जलसंपदा विभाग झा.नि. दिनांक ८.१२.२०२३ अन्वये ६४ उमेदवारांना 
सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२, गट ब या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली. तथापि शिफारस प्राप्त 
उमेदवारांपैकी आर्थिक दुर्बळ घटक प्रवर्गातील उमेदवारांना न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे नियुक्‍ती देण्यात 
आलेली नव्हती. आता मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ व इतर संलग्न इतर 
याचिकांवर दि.२२.१२.२०२३ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
२२/१२/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आरक्षणातून शिफारस करण्यात आलेल्या "परिशिष्ट-अ" मधील पात्र ८ 
उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००)मध्ये जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी विहित अटी व शातींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२० 
अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
(EWS) आरक्षणातून शिफारस करण्यात आलेल्या "परिशिष्ट-अ" मधील पात्र ८ उमेदवारांना “सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील 
वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००) मध्ये जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी विहित 
अटी व शतींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदरहू उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही EWS आरक्षण प्रकरणी व इतर संलग्न प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र. २८६२/२०२३ व संलग्न याचिका तसेच याचिका क्र. 
२८५९/२०२३, २८६१/२०२३ प्रकरणी तसेच रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २२/१२/२०२३ रोजी पारित केलेल्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहील. 


३. परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी तसेच बदळीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. 


४. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब (राजपत्रित) मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / शार्तींच्या 
अधीन असेल :- 


(१ सदरहू उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही EWS आरक्षण प्रकरणी व इतर संलग्न प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र. २८६२/२०२३ व संलग्न याचिका तसेच 
याचिका क्र. २८५९/२०२३, २८६१/२०२३ प्रकरणी तसेच रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २२/१२/२०२३ रोजी पारित केलेल्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहील. तसेच सदरहु उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
(EWS) आरक्षण प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र.८५२७/२०२३ 
मधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहिल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


(२) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब (राजपत्रित) जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


(3)  परिशिष्ट-अ मधील परिविक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शाविळेल्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू झाला/झाली 
नाही तर तो/ती नोकरीची संधी wards व त्याच्या नियुक्ती करिता विचार करण्यात येणार नाही. ते वरील 
पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. 
यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(3)  मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(4) & आवश्यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या Rea निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


(७) परिशिष्ट -अ उमेदवारांपैकी ज्यांनी मराठी व हिंदी परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(८) परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांपैकी ४ उमेदवारांची (गुणवत्ता क्रमांक: २६,२९,३०,७६) महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा,गट-ब(मुख्य) परिक्षा-२०१९ मध्ये जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण 
विभागामध्ये सहाय्यक कार्यकारी अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-१ / सहायक अभियंता श्रेणी-२ पदावर 
शिफारस झाली असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी झालेली असल्याने सदर ४ उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधील नियम १५(४) आता पुन्हा त्याच दर्जाची व त्याच वैद्यकीय 
तपासणी समितीकडून त्यांच्याप्रकरणी वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्‍यक नसल्यामुळे सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट- ब च्या पदावर वैद्यकीय तपासणी मधून सूट देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


उर्वरित उमेदवारांची सबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाली आहेत. 


(९ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांपैकी ४ उमेदवारांची (गुणवत्ता क्रमांक :२६,२९,३०,७६) महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा,गट-ब(मुख्य) परिक्षा-२०१९ मध्ये जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण 
विभागामध्ये सहाय्यक कार्यकारी अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-१ / सहायक अभियंता श्रेणी-२ पदावर 
शिफारस झाली असून त्यांची चारित्र्य पडताळणी त्याच कालावधीत करण्यात आली असल्याने सदर ४ 
उमेदवारांना चारित्र्य पडताळणीमधून सूट देण्यात येत आहे. 


उर्वरित उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल सबंधित पोलिस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयाकडून 
प्राप्त झाली आहेत. 


(१० इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० नुसार 
खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांपैकी २ 
उमेदवारांचा ( गुणवत्ता क्रमांक : २६,२८) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्र अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
सदर २ उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक 
महसूली विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्त" यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राची तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. सदर प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्यांची नियुक्‍ती तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येईल. 


(११ परिशिष्ट-अ येथील उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन पुरकपत्र क्रमांक 
: मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील तरतूदीनुसार 
संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


(१२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 


(१३) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे 
MRAP राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्ती प्राधिकारी (हासन) यांना 
असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. 
तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : अंनियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


(१४) महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण 
सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर 
शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला रुजू झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१५ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांना जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मेटाना- 
२०१४/प्र.क्र.६३/१४/लाक्षेवि(आस्था) दि. १८ मार्च, २०१७ अन्वये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


(१६ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


(१७ परिशिष्ट. अ येथीळ उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, area निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 


(१८) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी 
लागू होतील. 


(१९) परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसर्‍या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


तर परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(२)/आ(स.अ.श्रे-२) 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२८१८५८१५५७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
A N | |. V | TT H A |. DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
D = O KAT FE DEPARTMENT 


Date: 2023.12.28 18:58:31 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट अ मधील उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

६. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
७. महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 

८. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/ कोकण 

९. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

१०. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती/पुणे 

११. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

१२. मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

१३. मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

१४. महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१५. महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२. 
१९. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. ८५(२)/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 


"परिशिष्ट-अ" 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट (राजपत्रित) पदावर नियुक्‍तीने पदस्थापना 
मलोआ मलोआ ने |पसंती दिलेला | अंतिम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता केलेल्या ।महसूल विभाग| विभाग वाटप 
eae उमेदवाराचे aa । जात प्रवर्ग शिफारशी 
चा प्रवर्ग 
२ ३ ४ 4 द fos | é 
26/2020 |श्री.अभिषेक दीपक आदुघ | आदुघ | कोकण-२ नागपूर मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग,नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अ.अ. व प्र, लाभक्षेत्र 
गायकवाड विकास प्राधिकरण, नागपूर/वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा/पाटबंधारे उपविभाग, आर्वी 
२८/२०२० |श्री.अजिक्य गोविंदराव आदुघ | आदुघ छत्रपती छत्रपती मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
तरवडे संभाजीनगर । संभाजीनगर |।विभागातील अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,नांदेड 
पाटबंधारे विभाग (द.) नांदेड अंर्तगत मानार प्रकल्प पाटबंधारे उपविभाग, बारुळ अंर्तगत सिंचनशाखा 
कौठा 
२९/२०२० |श्री.दिनेशा आसाराम आदुघ | आदुघ नाशिक नाशिक ।मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,महामंडळ,जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
शेळके विभागातील जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,जळगांव अंतर्गत जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. १ 
जळगांव अंतर्गत अंजनी मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्र. १ एरंडोल 
३०/२०२० | श्री.अक्षय रामचंद्र हांडे आदुघ | आदुघ शि अमरावती ।मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प जलसंपदा विभाग,अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता लघु 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र ४, मालेगांव 
३१/२०२० ।श्री.योगेश दत्तात्रय पवार | आदुघ | आदुघ छत्रपती छत्रपती  ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
संभाजीनगर | संभाजीनगर ।छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.६ नांदेड 
३२/२०२० |श्री.अमोल झनक जाधव | आदुघ | आदुघ छत्रपती 'कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील 
संभाजीनगर अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी 
७३/२०२० श्रीमती धनश्री सखाराम | आदुघ | आदुघ पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग,पुणे-११ अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
येवले महिला | महिला अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे-११ अधिनस्त डिंभे धरण विभाग मंचर अंतर्गत पिंपळगांव जोगे धरण 
उपविभाग क्र.४, कोळवाडी, नारायणगांव 
७६/२०२० |श्रीमती अनुसया गौतम aga | आदुघ शि पुणे मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
Wat महिला | महिला अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन 


संगणकीकरण विभाग, पुणे 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE. 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 
$ = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2023.12.28 18:58:55 +05'30' 


ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


